आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योजनेकरीता पुरवणी 
मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित निधीचे वितरण.. 
(लेखाशिर्ष ५०५४ ५२१५). 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/ प्र. क्र.१६/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- १५ मार्च, २०१९. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८ व 
दि.२५.०१.२०१९. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पुरक-२०१८/ प्र.क्र.१३५/ अर्थ-३,दि.५.१२.२०१८. 
३) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची नस्ती, क्र.मुग्रायो- २०१७ / प्र.क्र. १०८/ब/बांध-४. 


शासन निर्णय :- 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याच्या अनुषंगाने मागणी 
क्र. टी-६, ५०५४, मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च, ०४- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, ०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) ( ०९) मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योजना (५०५४ ५२१५), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली नोव्हेंबर, २०१८ च्या अधिवेडानात 
पुरवणी मागणीद्वारे रू.२००.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या वाचा क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजनेकरिता मागणी क्र. टी-६, ५०५४, मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च, ०४- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) ( ०९) 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ( ५०५४ ५२१५ ) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली नोव्हेंबर, २०१८ च्या 
area पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित रु.२००.००कोटी इतक्या निधीपैकी रू.१००.०० कोटी (अक्षरी 
रूपये शंभर कोटी फक्त ) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. विभागप्रमुख / 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच 
वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्ट्ये इ. 
माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व ग्राम 
विकास विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 
४. नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी सदर खर्च आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात होईल याची खात्री करावी. 


ष्‌. सदर areas निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८१/२०१८/व्यय-१५, दि.२७.१२.२०१८ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.१६/कार्यासन.६ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१९५४२५२८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra V | n d ‘a Digitally signed by Ravindra 
Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a mM b a [| fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 


email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A (1 te Date: 2019.03.15 14:32:46 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
३. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
४. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
५. ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
८. कार्यासन क्र. २ व ५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २पैकी २ 


